रा.प. महामंडळातील रा.प.छत्रपती 
संभाजीनगर विभागातील लासूर येथे नवीन 
बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्याच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२४/प्र.क्र.१३/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. यांचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/८२, दि.०३.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील रा.प.छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 
लासूर येथे नवीन बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात ६ फलाटांसह बसस्थानकाची मुख्य 
इमारत, सेप्टीक cH, आर.सी.सी.गटार, वाणिज्य आस्थापना, कुंपणभिंत, आर.सी.सी.पेव्हमेंट, 
पेव्हर ब्लॉक व वाहनतळाचे काँक्रीटीकरण इ. विकासात्मक कामांसाठी एकूण 
रु.७,५०,३०,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पन्नास लक्ष तीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

यांच्या संदर्भ क्र. १ व २ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रा.प.छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 
लासूर येथे नवीन बसस्थानकाची पुनर्बाधणी करण्यासाठी एकूण रु.७,५०,३०,०००/- (अक्षरी 
रुपये सात कोटी पन्नास लक्ष तीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत AHR 

वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करुनच काम हाती घ्यावे. 

(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात 

यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०१२४/प्र.क्र.१३/परि-१ 


(ई) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र. १७७/ 
ता.क. 9, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(उ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून 
करण्यात येईल. 
(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. बिडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि. 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
(ए) सदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.७.५० कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 
२. सदरील पुनर्बाधकामाचे अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


| Name of the department - Civil Engineering Department MSRTC 
Name of the work - Reconstruction of Lasur bus stand in Chatrapati Sambhajinagar 
Recapitulation sheet 


Sr. Particulars of scope Unit Rate Norms Cost Rs. 

No. Rs per 
(sqmt/meter/ Component Total 
lumpsum etc.) Wise 


(A) | ESSENTIAL ITEMS 

components 

1 (a)Building proper (Built 
Area-sq.m) 

Platform - 6 

Entrance 

Ground floor (570sq.m) 30000 -sq.m 1,71,00,000.00 

First floor 

Second floor 

Third floor 


Total B.U.A = 570-sq.m Sub Total (a) 1,71,00,000.00 


(o)Fuel Gas Pipeline 

(c) Bio Digester 

(d)Rain/Roof Water 1,25,000.00 
Harvesting 

(e)Solar Roof Top (Mou 
to be executed) 

(f) Ramp For Handcaps 

(g)Furniture 


2. Water Supply & Sanitary 6 % of (a) 10,26,000.00 
works 
3. Electrification 12 % of (a) 20,52,000.00 
Fire Fighting 5 % of (a) 85,5000.00 
arrangement etc 
Sub total (b) 39,33,000.00 
Sub total (a+b) 2,11,58,000.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०१२४/प्र.क्र.१३/परि-१ 


(8) | MISCELLANEOUS 
ITEMS 
(i) Compound wall 12000/- 49,80,000.00 
&Gate(415 Sq.mRmt) 
(ii) Internal Roads (Rmt) 


(iii) Development of 5000/- 3,00,00,000.00 
Ground/ Concreting 600 
sq.m 
1500/- 9,00,000.00 


(iv)Parking/ Paver Block 
600 Sq.m 

(v)Retaining wall 

(vi) Land Scaping 
(vii)Soil Investigation & 
Detail Land Survey 

(viii) CC Drains & C/D 


Works 
Sub total (B) 3,58,80,000.00 
Sub total (1)+(2)+(3)+(B) 5,70,38,000.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1. Underground water tank 
for R/W Harvesting 
2. (Cu.m) 


Water main Storage, & 


3. Pump house, borwell 
4. Air conditioning 
5: Lifts 
6. External Toilets 
AB Roon,, Area lifting, 
7. Pumps, Generator 
CCTV 
Sub total (C) 
Project cost (P) = (A)+(B)+(C) 5,70,38,000.00 
(D) | Provisions 
(i)Comprehensive insurance 1% of (P) 5,70,380.00 
(ii) Contigencies 5% (P) 28,51 ,900.00 
(iii) Material & Royalty 2%(P) 11,40,760.00 
Sub total (D) 45,63,040.00 
Project cost (Q) = (A)+(B)+(C)+(D) 6,16,01,040.00 
(iv) GST 18%(Q) 1,10,88,187.00 
(v)Architect Fee 2%(P) 11,40,760.00 
(vi) Development Charges (lumpsum) 12,00,000.00 
Sub total (E) 1,34,28,947.20 
Total cost of Project (R) = (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 7,50,29,987.20 
Say Rs Lakhs 7,50,30,000.00 


(एकुण अक्षरी रूपये सात कोटी पन्नास लक्ष तीस हजार फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०१२४/प्र.क्र.१३/परि-१ 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३, ३०५५ मार्ग परिवहन 00 - १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती करिता 
अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय 
मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील 
अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२६११२९०२७५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
SARIKA MENDHE "क 

2.5.4.20=355d31 dOcf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe ladfdoft 


f4aad6f9dd87f3d76b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GANVIR B04 3872037363645 cn SAA END ‘an 
(सारिका मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


